कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग (खुद्द) 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते 
दि.३०/०९/२०१९ पर्यन्त मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- कौविउ-२०१९/प्र.क्र.४५/प्रशा-१ 
दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ मार्च, २०१९. 


वाचा :-१) शासन निर्णय, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, क्रमांक- आढावा- 
2009/ प्र.क्र.१०९ /प्रशा-१, दिनांक ०५/०३/२००३ 
२) शासन निर्णय, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, क्रमांक-इएसई- 
२०१५/प्र.क्र.३७/प्रशा-१ दिनांक २०/०२/२०१५. 
३) शासन निर्णय, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, क्रमांक- 
कौविउ -२०१५/प्र.क्र.०७ /प्रशा-१ दिनांक ११/०६/२०१५. 
४) शासन Po area विकास व उद्योजकता विभाग,क्रमांक कौविउ-२०१६/ 
प्र.क्र.५०/ प्रशा-१, दिनांक १८ /०३/२०१६. 
4) शासन निर्णय,कौडशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, क्रमांक- कौविउ-२०१६/ 
प्र.क्र.५०/ प्रशा-१, दिनांक ०४/१०/२०१६. 
६) शासन निर्णय,कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, क्रमांक- कौविउ-२०१७/ 
प्र.क्र.७३ / प्रशा-१, दिनांक ०७/०३/२०१७. 
७) शासन निर्णय,वित्त विभाग,क्रमांक-पदनि -२०१६ /प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क, 
दिनांक ०३/१०/२०१७. 
८) शासन Por ates विकास व उद्योजकता विभाग,क्रमांक-कौविउ-२०१७/ 
प्र.क्र.३०० / प्रश्ञा-१, दिनांक १३/१०/२०१७. 
९) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि -२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक ०८/०१/२०१८. 
qo) शासन निर्णय,कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग,क्रमांक-कौविऊ २०१७/ 
प्र.क्र.३००/प्रशा-१,दिनांक १२/१०/२०१८ 
११) शासन निर्णय,वित्त विभाग,क्रमांक-पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क, 
दिनांक २१/०२/२०१९ 
शासन निर्णय :- 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत आकृतिबंध वरील 
संदर्भाधिन क्रमांक -१ येथील दि.५ मार्च २००३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या दि.०८/०१/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागामार्फत 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन कौशल्य विकास व उद्योजकता 
विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील ४८ अस्थायी पदांना उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक-१० 
येथील दिनांक १२/१०/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.४५/प्रशा-१ 


३. आता वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र.११ येथील दि.२१/०२/२०१९ अन्वये विभागातील 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी 
प्रशासकीय विभागांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभागाच्या (खुद्द आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील ४८ अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
याबाबतचा सविस्तर तपशील सोबतच्या विवरणपत्र "अ “मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. 

४. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागातील ४८ अस्थायी पदांसाठी होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक, “झेडए-२, २२५१, सेक्रेटरीएट सामाजिक सेवा सेक्रेटरीएट (०१) (०१) रोजगार व स्वयंरोजगार 
विभाग (२२५१ ०५१६) दत्तमत” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२०२० च्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा व तो त्याच लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. शासन निर्णय वित्त विभागाच्या उक्त संदर्भ क्र.११ येथील दिनांक २१/०२/२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून संकेतांक २०१९०३२७१५४३५४७३०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Gajanan Wasudev ८-५ 
Gawande 


3. 


serial 
8d921078212cf69, cn=Gajanan Wasudev Gawande 
Date: 2019.03.27 15:46:57 +05'30" 


(गजानन वा.गावंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी , अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
४. वित्त विभाग, (व्यय-६/वित्तीय सुधारण), मंत्रालय,मुंबई. 
५. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १८, र. व का.),मंत्रालय,मुंबई. 
६. कार्यासन अधिकारी,रोख शाखा,कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवड नस्ती (प्रशञा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


‘a, OU=Skill Development And 
400032, st=Maharashtra, 
f9ef65d75e9ac67ec77¢38a 


2, 
ber=92cce2bddffe9d 1 b98d5b31 109F5#81e224273580cfca2fa7 
ev Gi 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.४५/प्रश्ा-१ 


विवरणपत्र -अ 
शासन निर्णय क्रमांक-कौविउ-२०१८/प्र.क्र.४५/प्रशा-१,दिनांक २७ मार्च, २०१९ अन्वये ४८ अस्थायी 
पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


अ.क्र. | पदांचा संवर्ग पदाची | वेतनश्रेणी (७ व्या वेतन आयोगानुसार 
संख्या । सुधारीत संरचनेतील वेतनश्रेणी) 
१ प्रधान सचिव १ संवर्ग पद 
२ उप सचिव २ 5-२५ : ७८८००-२०९२०० 
३. विशेष कार्य अधिकारी(उप सचिव दर्जा गट-अ) ।२ 5-२५ : ७८८००-२०९२०० 
४ अवर सचिव १ 5-२३ : ६७७००-२०८७०० 
षु वरिष्ठ स्वीय सहायक १ S-23 : ६७७००-२०८७०० 
g निवडश्रेणी लघुलेखक १ 85-१६ : ४४९००-१४२४०० 
कक्ष अधिकारी & S-20 : ५६१००-१७७५०० 
सहायक कक्ष अधिकरी ९ 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
९ संगणक सहायक ३ 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
१० | उच्चश्रेणी लघुलेखक २ S-44 : ४१८००-१३२३०० 
११ । निम्नश्रेणी लघुलेखक 3 S-4¥ : ३८६००-१२२८०० 
१२ । लघुटंकलेखक १ 8-८ : २५५००-८११०० 
१३ । रोखपाल(लिपीक-टंकळेखक) १ 5-६ : १९९००-६३२०० 
१४ । देयक-लिपीक(लिपीक-टंकलेखक) १ 5-६ : १९९००-६३२०० 
१५  । (लिपीक-टंकलेखक) ८ 8-६ :१९९००-६३२०० 
१६ ।वाहन चालक २ 5-६ : १९९००-६३२०० 
qo । शिपाई ४ 5-१ : १५०००-४७६०० 
एकूण BC अस्थायी पदे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


